मंगलाचरण पहिले 
भजन - रामकृष्णहरि जय जय रामकृष्णहरि 


१ रुप पाहता लोचनी । सुख झालें वो साजणी |१|| तो 
हा विठ्ठल बरवा | तो हा माधव बरवा ||धृ|| बहुता 
सुकृताची जोडी | म्हणुनी विठ्ठलीं आवडी ||३|| सर्व 
सुखाचे आगर | बापरखुमादेवीवर ||४|| 

तो हा विठठल बरवा ||| 


२ वचन ऐका कमळापति । माझी रंकाची विनंती ||१|| 
कर जोडितों कथेकाळीं । २ आपण असावें जवळी ।।धृ।। 
घेई ऐसी भाक | मागेन जरी कांहीं एक ||३|| तुकयाबंधु 
म्हणे देवा । शब्द इतुकाचि राखावा ||४|| कर जोडितों 
कथेकाळी ।।धृ।।..... 


3 तुज पाहतां सामोरी । दृष्टी न फिरे माघारी ||१|| माझ्या 
चित्त तुझ्या पायां। मिठी पडली पंढरीराया ||| नव्हे 
सारितां निराळें। लवण मेळवितां जळें ||३|| तुका म्हणे 


बळी | जीव दिला पायातळी ||४|| माझ्या चित्ता तुझ्या 
पायां ।॥।धृ॥1...... 


४ तुम्ही सनकादिक संत । म्हणविता कृपावंत ||१|| एवढा 
करा उपकार । देवा सांगा नमस्कार ||| भाकावी 
करूणा | विनवा वैकुठींचा राणा ||३|| तुका म्हणे मज 
आठवा | मूळ लवकरी पाठवा |४||एवढा करा उपकार ।। 


५ आतां तुम्ही कपावंत । साधुसंत जिवलग ||१|| गोमटें तें 
करा माझे । भार ओझें तुम्हांसी ।।धृ।। वंचिले तें 
पायापाशीं नाहीं यासी वेगळें |३|| तुका म्हणे सोडल्या 
गांठी । दिली मिठी पायांसी ॥१४॥ गोमटे ते करा माझे ।। 
धृ॥1... 

६ लेकुराचे हित | वाहे माऊलीचे चित्त ॥१॥ ऐसी 
कळवळ्याची जाती | करी लाभाविण प्रीति ॥|ध|| पोटी 
भार वाहे | त्याचे सर्वस्वही साहे ॥३॥ तुका म्हणे माझे | 
तुम्हा संतांवरी ओझे ॥१४॥ ऐसी कळवळ्याची जाती || 
५||.. 


७ कर्राने उचित | प्रेम पाली हृदयांत |१|| आलों दान 
मागायास । थोर करोनियां आस ||| चिंतन समयी | 
सेवा आपुलीच देई ||३|| तुकयाबंधु म्हणे भावा। मज 
निरवार्ये देवा ||४|| आलों दान मागायास ।।धृ।।...२२२ 


८ न धरी उदास। माझी पुरवावी आसः ||१|| ऐका ऐका 
नारायणा । नाझी परीसा विज्ञापना: ||धृ| मायबाप बंधुजन 
| तूंचि सोयरा सज्जन |३|| तुका म्हणे तुजविरहित। कोण 
करील माझे हित ||४|| ऐका ऐका नारायणा |||... 

९ गरुडाचे पायी | ठेवी वेळोवेळां डोई ॥१॥ वेगी आणावा 
तो हरि | मज दीनाते उद्धरी ||| पाय लक्ष्मीच्या हाती । 
म्हणोनि घेतों काकुलती ॥३॥ तुका म्हणे शोषा। जागे करा 
त्रषीकेशा ॥४॥ वेगी आणावा तो हरि | 

१० येग येग विठाबाई | माझे पंढरीचे आई ||१|| भीमा 
आणि चंद्रभागा | तुझ्या चरणीची गंगा ||धृ| इतुक्यांसहित 
त्वां बा यावे। माझे रंगणी नाचावें ||३|| माझा रंग तुझे 
गुणी म्हणे रामयाची जनी ||४|| भीमा आणि चंद्रभागा ॥ 
भजन रामकष्णहरि जय जय रामकृष्णहरि 


मंगलाचरण दुसरे 


११ उंचनीच कांही नेणे भगवंत । तिष्ठे भावभक्ती 
देखोनियां ||धृ|| दासीपुत्र कण्या विदुराच्या भक्षी । 
दैत्याघरी रक्षी प्रल्हादासी ||२|| चर्म रंगू लागे रोहिदासा 
संगे। कबीराचे मागे शेले विणी ||३|| सजन कसाया विकू 
लागे मांस | माळ्या सावत्यास खुरपं लागे ||४|| नरहरि 
सोनारा घडू फुंकू लागे। चोख्यामेळयासंगे ढोरे ओढी ||५| 
नामयाची जनी सवे वेची शेणी। धर्मा घरी पाणी वाहे 
झाडी ||६|| नाम्यासवें जेवी नव्हे संकोचित। ज्ञानियाची 
भिंत अंगे ओढी ||७|| अर्जुनाचे रथी होय हा सारथी | 
भक्षी पोहे प्रीती सुदाम्याचे ||८|| गौळियांचे घरी अंगे गाई 
वळी | द्वारपाळ बळीद्वारी झाला ||१|| येकोबाचे त्रण 
फेडी हृषीकेशी | अंबक्र्षीचे सोशी गर्भवास |१०|| 
मिराबाईसाठी घेतो विष प्याला। दामाजीचा झाला 
पाडिवार ||११|| घडी माती वाहे गोऱ्या कुंभाराची। हुंडी 
त्या मेहत्याची अंगें भरी |१२|| पुंडलिकासाठी अडूनि 
तिष्ठत । तुका म्हणे मात धन्य त्याची |१३|| उंचनीच 
कांही नेणे भगवंत ।।धृ।1..... 


१२ श्रवणे कीर्तने झाले ते पावन। सनकादिक जाण परम 
भक्त |१|॥ झाली ते विश्रांति याचकां सकळां । जीवी 
जीवनकळा श्रीमूर्तिरया ||धृ|| पादसेवनें अक्रूर झाला 
ब्रम्हरूपं । प्रत्यक्ष स्वरूप गोविंदाचें ||३|| सख्यपणें अर्जुन 
नरनारायण| सृष्टी जनार्दन एकरूप ||४|| दास्यत्व निकट 
हनुमंते केलें । म्हणोनि देखिले रामचरण ||५|| बळी आणि 
भीष्म प्रल्हाद नारद। विभिषण वरद चंद्रार्क |६|| व्यास 
आणि वसिष्ठ वाल्मिकादिक । आणिक पुंडलिक 
शिरोमणी ||७|| शुकादिक योगी रंगले श्रीरंगी। 
परिक्षितीच्या अंगी ठसावलें ||८|| उध्दव यादव आणि ते 
गोपाळ । गोपीकांचे मेळ ब्रम्हरूप ||९||अनंत भक्तराशी 
तरले ते वानर ज्ञानदेवा घर चिदानंदी ||१०||झाली ते 
विश्रांति याचका सकळा ||||...... 


१३ पवित्र ते कुळ पावन तो देश | जेथे हरिचे दास जन्म 
घेती ॥१|| कर्मधर्म त्यांचा झाला नारायण । त्यांचेनि पावन 
तिन्ही लोक ||ध|| वर्ण अभिमाने कोण झाले पावन । ऐसें 
द्या सांगून मजपाशी ||३|| अंत्यजादि योनी तरल्या 
हरिभजने । तयांची पुराणें भाट झाली ॥४॥ वैश्य 


तुळाधार गोरा तो कुंभार| धागा हा चांभार रोहिदास ||५|| 
कबीर मोमीन लतिफा मुसलमान। सेना न्हावी जाण 
विष्णुदास ||६|| कान्होपात्रा खोदु पिंजारी तो दादु । 
भजनी अभेदु हरिचे पायी ||७|| चोखामेळा बंका जातीचे 
महार। त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य करी || नामयाची जनी कोण 
तिचा भाव। जेवी पंढरीराव तियेसवे ||९|| मैराळ जनक 
कोण कुळ त्याचे । महिमान तयाचे काय सांगो ||१०|| 
यातायातीधर्म नाही विष्णुदासा। निर्णय हा ऐसा 
वेदझास्त्री||११|| तुका म्हणे तुम्ही विचारावे ग्रंथ । तारिले 
पतित नेणों किती ॥१२॥ कर्मधर्म त्यांचा झाला नारायण 


१४ बहु उतावीळ भक्तिचिया काजा। होज्ी केशीराजा 
मायबापा ||१|| तुझ्या पायी मज झालासे विश्वास । 
म्हणोनिया आस मोकलिली || ध॒ || क्रषी मुनी सिद्ध 
साधक अपार। कळला विचार त्यांसी तुझा ||३|| नाही 
नाश ते सुख दिलें तयास। झाले जे उदास सर्वभावे ||४|| 
तुका म्हणे सुख न माये मानसीं । धरिले जीवेंसी पाय तुझे 
||५॥| तुझ्या पायीं मज झालासे विश्वास ||ध||...... 


१५ पुण्यवंत व्हावें । घेतां सज्जनांची नांवें ||१|| नेघे माझी 
वाचा तुटी। महालाभ फुकासाठीं ।।धृ।। विश्रांतीचा ठाव । 
पायी संतांचिया भाव ||३|| तुका म्हणे पापे। जाती 
संतांचिया जपें |४| नेघे माझी वाचा तुटी ।।धृ।1...... 


मंगलाचरण तिसरे 


१६ सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। कर कटेवरी ठेवूनियां ॥ 
१॥ तुळसी हार गळा कासे पीतांबर | आवडे निरंतर हेचि 
ध्यान |ध॒ || मकरकुंडले तळपती श्रवणी । कंठी 
कौस्तुभमणि विराजित ||३|| तुका म्हणे माझे हेचि सर्व 
सुख । पाहीन श्रीमुख आवडीने ॥४॥ तुळसीहार गळां 
कांसे पितांबर ।।धृ।।..... 


१७ सदा माझे डोळे जडो तुझे मूर्ती | रखुमाईच्या पती 
सोयरिया ||१|| गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम। देई मज प्रेम 
सर्वकाळ |ध|| विठू माउलीये हाचि वर देई। संचरोनि 
राही हृदयामाजी |३|| तुका म्हणे कांही न मागे आणिक | 


तुझे पायी सुख सर्व आहे ||४|| गोड तुझे रूप गोड तुझें 
नाम || |... 


१८ आवडे हैं रूप गोजिरें सगुण । पाहतां लोचन 
सुखावले ||१|| आतां दृष्टीपुढे ऐसाचि तूं राहे। जो मी तुज 
पाहे पांडुरंगा ॥धृ॥ लाचावले मन लागलीसे गोडी तें 
जीवें न सोडी ऐसे झाले ||३|| तुका म्हणे आम्ही मागावी 
लडिवाळी । पुरवावी आळी मायबायें ||४|| आतां दृष्टीपुढे 
ऐसाचि तूं रहे |ध||..... 


१९, झणी दृष्टी लागो तुझ्या सगुणपणा | जेणे माझ्या 
मना बोध केला |१|| अनंता जन्मीचे विसरलों दुःख | 
पाहतां तुझें मुख पांडुरंगा ||ध|| योगियांच्या ध्यानी ध्यातां 
नातुडसी। तो तूं आम्हापाशी मागे पुढे ||३|| नामा म्हणे 
जीवें करीन निबलोण । विटेसहीत चरण ओवाळीन ||४|| 
अनंता जन्मीचे विसरलो दुःख ।।धृ॥1..... 

२० पाहतां श्रीमुख सुखावले सुख | डोळियांची भूक न 
वजे माझ्या ||१|| जिव्हे गोड तीन अक्षरांचा रस । अमृत 
जयास फिके पुढे |ध॥ श्रवणाची वाट चोखाळली शुद्ध । 


गेले भेदाभेद निवारोनी ||३|| महामळे मन होते जे गादले 
शुद्ध चोखाळलें स्फटिक जैसे ||४|| तुका म्हणे माझ्या 
जीवाचे जीवन | विठ्ठल निधान सांपडलें ||५|| जिव्हे गोड 
तीन अक्षरांचा रस || .. 


२१ येणें मुखें तुझे वर्णी गुण नाम। तेचि मज प्रेम देई देवा 
|॥|१|| डोळे भरोनियां पाहिन तुझें मुख। तेंचि मज सुख देई 
देवा ||धृ|| कान भरोनियां ऐकैन तुझी कीर्ती। ते मज 
विश्रांती देई देवा ||३|| वाहे रंगी टाळी नाचेन उदास है दे 
हातांस पायां सुख ।॥४॥। तुका म्हणे माझा सकळ 
देहभाव। आणिक नको ठाव चिंतूं यासी ||५|| डोळे 
भरोनियां पाहीन तुझें मुख ||ध||..... 


२२ नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिती भाव | मी भक्त तू देव ऐसें 
करी ||१|| दावी रूप मज गोपिकारमणा| ठेवीन चरणावरी 
माथा ||| पाहोनि श्रीमुख देईन आलिंगन । जीवें 
निंबलोण उतरीन ||३|| पुसतां सांगेन हितगुज मातः । 
बैसोनि एकांत सुखगोष्टी ||४| तुका म्हणे यासी न लावी 


उशीर | माझे अभ्यंतर जाणोनियां ॥५॥ दावी रूप मज 
गोपिकारमणा । ।।धृ।।...... 


भजन - जय जय विठोबा रखुमाई 
काकड आरती अभंग 


२३ उठा उठा प्रभात जाहली | चिंता श्रीविठ्ठल माऊली | 
दीनाजनांची साउली । येई धाउनी स्मरतांचि ॥१॥ 
पंढरपुरी जे भीमातटी | सुंदर मनोहर गोमटी | दोन्ही कर 
ठेवोनि कटी। भेटीसाठी तिष्ठतसे ||२|| किरोट कुंडले 
मंडित । श्रीमुख अति सुंदर शोभत | गळा वैजयंती 
डुल्लत हार मिरवत तुळशीचा ||३|| सुरेख मूर्ति सगुण 
सांवळी | कंठी कौस्तुभ एकावळी | केशर उटी परिमळ 
आगळी] बुक्का भाळी विलसतसे ॥१४॥ पीत पीतांबर 
कसला कटी। अक्षय वीट चरण तळवटी । सकळ सौंदर्य 
सुखाची पेटी | ह॒दयसंपुष्टी आठवा ते ||५|| अति प्रिय 
आवडे तुळसी बुक्का | तैसीच प्रीति करी भोळ्या 
भाविकां | नामा पदपंकज पादुका शिरी मस्तकी वंदितसे 
|॥|६|| पंढरपुरी जे भीमातटी | 


२४ उठा जागे व्हा रे आतां। स्मरण करा पंढरीनाथा | भावे 
चरणी ठेवा माथा | चुकवा व्यथा जन्माच्या |१|| धन दारा 
पुत्र जन | बंधु सोयरे पिझून | सर्व मिथ्या हें जाणून । 
]रण रिघा देवासी ||५|| माया विघ्ने भ्रमला खरे | म्हणतां 
मी माझेनि घरें। हे तो संपत्तीचे वारे साचोकारें जाईल ॥| 
३| आयुष्य जात आहे पाहा । काळ जपतसे महा । 
स्वहिताचा घोर वहा | ध्यानीं रहा श्रीहरिच्या ||४|| 
संतचरणी भाव धरा | क्षणक्षणा नाम स्मरा | मुक्ति 
सायुज्यता वरा। हेंचि करा बापांनो ||५|| विष्णुदास विनवी 
नामा | भुलूं नका भवकामा | धरा अंतरी निजप्रेमा। न 
चुका नेमा हरिभक्ती ||६|| धन दारा पुत्र जन |ध||..... 


२५ उठा उठा साधुसंत | साधा आपुलें हित | जाईल हा 
नरदेह। मग कैचा भगवंत ||१|| उठोनि वेगेसी | चला 
जाऊं राउळासी |जळती पातकांच्या राशी | काकड 
आरती देखिलिया ||२|| उठोनियां पहाटे विठठल पहा उभा 
विटे। चरण तयाचे गोमटे अमृत दृष्टी अवलोका ||३|| जागे 
करा रूक्मिणीवरा । देव आहे निदसुरा। वेगें निंबळोण 


करा । दृष्ट होईल तयासी ||४|| पुढे वाजंत्री वाजती ।ढोल 
दमामे गर्जती | होते काकड आरती | पांडुरंग रायाची ॥ 
५॥ सिंहनाद शंख भेरी | गजर होतो महाद्वारी | 
केशवराज विटेवरी | नामा चरण वंदितो ||६|| 

उठोनी वेगेसी चला जाऊ राठळार्सी]|.... 


२६. उठा पांडुरंगा आता दर्ठन द्या सकळां । झाला 
अरूणोदय सरली निद्रेची वेळा||१|| संत साधु मुनी अवघे 
झालेती गोळा | सोडा सेजसुख आता पाहू द्या 
मुखकमळा ||ध|| रंगमंडपी महाद्वारी झालीसे दाटी। मन 
उतावीळ रूप पाहावया दृष्टी |३|| राही रखुमाई तुम्हां 
येऊ द्या दया। सेजे हालउनी जागे करा देवराया |४|| 
गरुड़ हनुमंत पुढे पाहाती बाट । स्वर्गीचे सुरवर घेउनी 
आले बोभाट |५|| झाले मुक्तद्वार लाभ झाला रोकडा । 
विष्णुदास नामा उभा घेऊनी काकडा |६|| संत साधु मुनी 
अवघे झालेती गोळा ||ध॒।।..... 


२७ उठा अरुणोदय प्रकाड जहाला | घंटा गजर 
गर्जित्रला। हरि चौघडा सुरु झाला । काकड आरती 
समयाचा ||१|| महाद्वारी वैष्णवजन। पूजासामुग्री घेऊन । 


आले द्यावे तयासी दर्ठान । बंदिजन गर्जती | ध॒ || 
सभामंडपी कीर्तन घोष | मृदंग टाळ विणे सुरस । आनंदे 
गाती हरीचे दास | परम उल्हार्से करूनियां ||३|| चंद्रभागे 
वाळवंटी । प्रातः स्नाना जनदाटी |आता येतील आपुले 
भेटी । उठीं उठीं गोविंदा |४|॥ ऐसे विनवी रूक्मिणी | 
जागृत झालें चक्रपाणि । नामा बद्धां जोडोनी | चरणी 
माथा ठेवितसे ||५|| महाद्वारी वैष्णवजन । पूजासामुग्री 
घेऊन ||धृ || 


२८. उठा पांडुरंगा प्रभात समयो पातला | वैष्णवांचा 
मेळा गरुडपारी दाटला||१|| वाळवंटापासूनी 
महाद्वारापर्यंत | सुरवरांची मांदी उभे जोडोनि हात ||ध्रु| 
शठुकसनकादिक नारद तुंबर भक्तांच्या कोटी | कवाडा 
आडोनी पाहताती जगजेठी ||३|| सुरवरांची विमानें गगनी 
दाटली सकळ । रखुमाबाई माते वेगी उठवा घननीळ ।। 
४।। रंभादिक नाचती उभ्या जोडुनि हात। त्रिशूळ डमरू 
घेऊनि आला गिरिजेचा कांत ||५|| पंचप्राण आरत्या 
घेऊनिया देवस्त्रिया येती । भावे ओवाळिती राही 
रखुमाईचा पती ||६|| अनंत अवतार घेसी भक्ताकारणे। 


कनवाळू कृपाळू दीनालागी उद्धरणें |७|| चौ युगांचा भक्त 
नामा उभा कीर्तनी। पाठीमागे डोळे लाऊन उभी ती जनी 
||८|| वाळवंटापासुन महाद्वारापर्यंत || || 

२९ अवघे हरिजन मिळोनी आले राउळा। दोन्ही कर 
जोडोनी विनविती गोपाळा ||१|| उठा पांडुरंगा हरिजना 
सांभाळी पाहूं द्या वदन वंदू पायांची धूळी ||धृ|| उगवला 
दिनकर झाल्या निवळस दिशा | कोठवरी निद्रा आर्ता 
उठा परेशा ||३|| तुका म्हणे आम्ही उमे तिष्ठत द्वाराशी | 
दोन्ही कर जोडोनी गाई गोपाळ सेवेसी ||४|| उठा पांडुरंगा 
हरिजना सांभाळी ।।... 


३०. काहो तुम्ही निश्चितीने निजलाती हरि | मानियेले 
सुख आम्ही वाचू कैश्ापरी ||१|| उठा सावध व्हावे क्षेम 
सकळासी द्यावे। जया जी वासना तय जैसे पुरवावे ||ध|| 
जन्मोजन्मीं सांभाळले क्षमा करा अन्याय | कृपा करी 
देवा आम्हा तूंचि बापमाय ॥३॥ तुका म्हणे करा 
वडीलपण दानासी । जेणें सुख होय सकळ हे जनासी || 
४|| उठा सावध व्हावे क्षेम सकळासी द्यावे ||ध||...... 


३१ उठा सकळजन उठिलें नारायण आनंदले मुनिजन 
तिन्ही लोक ||१|| करा जयजयकार वाद्यांचे गजर मुदंग 
अपार टाळघोळ ||| जोडोनिया कर मुख पहा सादर 
पायावरी शोर ठेवूनियां |३|| तुका म्हणे काय पडिये ते ते 
मागा। आपुलाले सांगा सुख दुःख ||४|| करा जयजयकार 
वाद्यांचे गजर ||धृ|| 


सुचना पुढील अभंग म्हणण्या अगोदर काकडा तयार करून घेणे 


३२. भक्तिचिया पोटी बोध काकडा ज्योती । पंचप्राण जीवे 
भावे ओवाळू आरती |१|| ओवाळू आरती माझ्या 
पंढरीनाथा | दोन्ही कर जोडोनि चरणी ठेवीतो माथा ।। 
धृ॥| काय महिमा वर्णू आतां सांगणे किती | कोटि 
ब्रह्महत्या मुख पाहतां जाती ||३|| राही रखुमाई उभ्या 
दोन्ही दो बाहीं। मयूर पिच्छ चामरें ढाळीती ठायीं ठायीं || 
४|| तुका म्हणे दीप घेऊनि उन्मन ती शोभा विटेवरी उभा 
दिसे लावण्य गामा ||५||ओवाळू आरती माझ्या 
पंढरीनाथा ||ध||...... 


३३ कनकाच्या परियेळी उजळोनी आरती । रत्नदीपप्रभा 
कैऱ्या पाजळल्या ज्योती। ओवाळू गे माये सबाह्य 
साजिरा | राही रखुमाबाई सत्यभामेच्या वरा | मंडीत 
चतुर्भुज दिव्य कानी कुंडले | श्रीमुखाची शोभा पहाता 
तेज फाकले |॥वैजयंती माळ गळा शोभे श्रीमंत | 
शंखचक्रगदापदा आयुध शोभत ||४|| सांवळा सुकुमार 
जैसा कर्दळी गाभा | चरणीची नेपुरे वांकी गर्जती नभा || 
५||| ओवाळीतां मन हे उभे ठाकले ठायी । समदृष्टी 
समान तुकया लागला पायी ॥६॥ 


ओवाळू गे माये सबाह्य साजिरा ॥धृ॥..... 


३४ तपे तीर्थे व्रते जया पायी मिरवती। संत मुनीवृदे जया 
सुखासी लाधती ||१|| हरीच्या पायालागी आरती करूं । 
कायावाचामने चरण दृढ धरु || || सुरासुर उसे नमना कर 
जोडोनि । प्रल्हाद नारद अखंड जयाचे ध्यानीं ||३|| 
एकाएकी विनटला जनार्दन पायी | आरती करीता देही 
देहभाव नाहीं ॥|४| हरीच्या पायालागी आरती करूं || 


३५. संतसनकादिक भक्त मिळाले आणीक | स्वानंदे 
गर्जती पाहू आले कौतुक ॥१॥ नवल होताहे आरती 
देवाधिदेवा | स्वर्गीहून सुरवर पाहूं येती केशवा ||६|| 
नरनारीबाळा टक पडियले नयनां |ओवाळितां श्रीमुख 
धणी न पुरे मना |३|| एका जनार्दनी मंगळ आरत्या गाती 
। मिळाले वैष्णव जयजयकारें गर्जती ||४||नवल होताहे 
आरती देवाधिदेवा ||ध||..... 


सुचना : पुढील अभंग म्हणतांना काकडा तुळसी वृंदावनाजवळ नेवून 
सुर्यनारायणाला ओवाळणे 


३६ सहस्त्र दीपें दीप कैसी प्रकाशली प्रभा। उजळल्या 
दठशदिका गगना आलीसे शोभा ||१|| काकड आरती 
माझ्या कृष्णा सभागियां चराचर मोहरले तुझी मूर्ती 
पहावया ||| कोंदलेसें तेजप्रभा झालीसे एक। नित्य 
नवा आनंद ओवाळितां श्रीमुख |३|| आरती करितां तेज 
प्रकाशळले नयनी तेणे तेजें मिनला एकाएकी जनार्दन |४|| 
काकड आरती माझ्या कृष्णा सभागिया ।।धृ।।..... 
सुचना पुढील अभंग म्हणतांना प्रत्येकाने स्वतःभोवती प्रदक्षिणा 
करणे 


३७ लाजले गे माये आतां कोणा ओवाळू | जिकडे पाहावे 
तिकडे चतुर्भुज गोपाळु ।॥।धृ।। ओवाळू मी गेले माय गेले 
द्वारके। जिकडे पहावे तिकडे चतुर्भुज सारिखे |॥२|| 
ओवाळू मी गेले माय सखिया माझारी जिकडे पहावे 
तिकडे चतुर्भुज नरनारी |३|| ओवाळू मी गेलें माय 
सारंगधरा जिकडे पहावे तिकडे चतुर्भुज परिवारा ||४|| 
वैजयंती माळ गळां श्रीवत्सलांछन विष्णुदास नामा येणें 
दाविली खूण ||५|| लाजले गे माये आतां कोणा 

ओवाळू |।धृ।।..... 


३८ तुझे दास्य करूं आणिका मागो खावया । धिग झाले 
जिणे माझे पंढरीराया ||१|| काय गा विठोबा तुज आता 
म्हणावे | शुभाशुभ गोड तुम्हां थोरांच्या दैवें ||२|| 
संसाराचा धाक निरंतर आम्हांसी । मरण भले परि काय 
अवकळा ऐसी ||३|| तुझा शरणागत ठारण जाऊं 
आणिकासी। तुका म्हणे लाज हे कवणा नेणसी ||४|| ३८. 
काय गा विठोबा तुज आता म्हणावे ॥धृ॥ 

३९ अवताराच्या राशी तो हा उभा विटेवरी | 
शंखचक्रगदापदयासहित करी ||१|| देखिला देखिला देवा 


आदि देव बरवा।| समाधान जीवा पाहतां वाटे गे माये | ध॒ 
| सगुण चतुर्भुज रूपडे तेज पुंजाळती । वंदोनि चरणरज 
नामा विनवीतसे पुढती ||३|| देखिला देखिला देवा आदि 
देव बरवा || 


सुचना पुढील अभंग म्हणतांना मंदिरातील सर्व मुतींना ओवाळणी 
करून काकडा विणेकरी व सर्व भाविकांना देणे 


३९ तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे । कमलनयन हास्य 
वदन हासे ||१|| हाल का रे कृष्णा डोल कां रे | घडिये 
घडिये घडिये गुज बोल कारे |ध॒ | उभा राहोनियां कैसा 
हालवितो बाहो बापरखुमादेवीवरू विठ्ठल नाहो ||३|| हाल 
का रे कृष्णा डोलकांरे ।।धृ।। 


|| भजन- विठठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल || 
भूपाळ्यांचे अभंग 


४० योगिया दुर्लभ तो म्यां देखिला साजणी । पाहतां 
पाहतां मना न पुरे धनी।।१।। देखिला देखिला मार्ये 
देवांचा देवो । फिटला संदेहो निमाळें दुजेपण ||ध|| 


अनंतरूपे अनंत वेषे देखिले म्यां त्यासी । 
बापरखुमादेवीवरू खूण बाणली कैसी ।।३॥।। देखिला 
देखिला मायें देवांचा देवो ।।धृ।।...... 


४१ करूनी विनवणी पायी ठेवितो माथा | परिसावी 
विनंती माझी पंढरीनाथा |१|| अखंडित असावेसे वाटते 
पायी। साहोनि संकोच ठाव थोडासा देई ||धृ || असो नसो 
भाव आलो तुझीया ठाया। कृपादृष्टी पाहे मजकडे 
पंढरीराया ||३|| तुका म्हणे तुझी आम्ही वेडी वाकुडीं। 
नामें भवपाशा हाते आपुल्या तोडी ||४||अखंडित असावेसे 
वाटतें पायीं ।।धृ।1...... 


४२ माझे चित्त तुझे पायीं। राहे ऐसें करी कांहीं। धरोनियां 
बाही। भव हा तारी दातारा ||१|| चतुरा तूं शिरोमणि गुण 
लावण्याची खाणी । मुगुट सकळां मणि । धन्य तूचि 
विठोबा ॥धृ॥ करी या तिमिरांचा नाश उदयो होऊनि 
प्रकाश। तोडी आशझापाश । करी वास हृदयी |३| पाहे 
गुंतलो नेणतां । माझी असो तुम्हां चिंता । तुका ठेवी 
माथा। पायीं आतां राखावे ||४|| चतुरा तूं शिरोमणि ||ध|| 


४३ ऐसी वाट पाहे कांही निरोप कामूळ | का हो 
कळवळा तुम्हां उमटेचि ना ||१|| अहो पांडुरंगे पंढरीचे 
निवासे। लावूनियां आसे चाळवूनि ठेविलें ॥ धृ ॥ काय 
जन्मा येऊनियां केली म्यां जोडी | ऐसें घडोघडी चित्ता येतें 
आठवूं ॥३॥ तुका म्हणे खरा न पवेचि विभाग। 
धिक्कारितें जग हेंचि लाहे हिशोबें ||४||अहो पांडुरंगे 
पंढरीचे निवासे ।। धृ ।।.... 

४४ बोलोनियां दाऊं की तुम्ही नेणा जी देवा | ठेवाल ते 
ठेवा ठायीं तैसा राहेन ||१|| पांगुळले मन कांही नाटये 
उपाय | म्हणवूनी पाय जीवीं धर्राने राहिलों ॥धृ॥ त्यागे 
भोगे दुःख काय सांडावे मांडावे । ऐसी धरियेली जीवे 
माझ्या धीर आठांका |३|| तुका म्हणे माते बाळ चुकलिया 
बनीं।न पवता जननी दुःख पावे विठ्ठले ||४|| पांगुळले मन 
काही नाठवे उपाय ||| 

४५ कां गा केविलवाणा केलो दीनाचा दीन। काय तुझी 
हीन शक्ति झालीसे दिसे ||१|| लाज येते मना तुझा 
म्हणविता दास गोडी नाही रस बोलिलीया सारिखी ||ध|| 
लाजविली मागे संताची ही उत्तरें। कळों येतें खरें दुजे 


एकावर्राने ॥३॥ तुका म्हणे माझी कोणी वदविली वाणी 
प्रसादा वांचूनी तुमचिया विठ्ठला ||४|| लाज येते मना तुझा 
म्हणविता दास |॥|||...... 


४६ जळो माझे कर्म वाया केली कटकट | झाले तैसे तट 
नाही आलें अनुभवा ||१| आतां पुढे धीर काय देऊं या 
मना | ऐसें नारायणा प्रेरिलें तें पाहिजे |धृ|| गुणवंत केलों 
दोष जाणायासाठीं | मार्झें माझें पोटीं बळकट दूषण ||३|| 
तुका म्हणे अहो केश्ीराजा दयाळा । बरवा हा लळा 
पाळीयेला शेवटी ||४|| आतां पुढे धीर काय देऊं या मना 
|| 

४७ जळोत ती येथे उपजविती अंतराय । सायासाची 
जोडी माझी तुमचे पाय ||१|| आतां मज साह्य येथे करावे 
देवा | तुझी घेई सेवा सकळ गोवा उगवूनी || ध॒ | भोगे 
रोगा जोडोनियां दिलें आणिकां । अरूचि ते हो कां आता 
सकळापासून||३|| तुका म्हणे असो तुझे तुझे मस्तकी 
नाहीं ये लौकिकी आतां मज वर्तर्णे |४|| आतां मज साह्य 
येथें करावे देवा ।।धृ।।...... 


४८ न सांगतां तुम्हां कळों येतें अंतर | विश्व विश्वंभर 
परिहारचि न लगे ||१|| परि हे अनावर आवरितां आवडी 
अवसान ते घडी पुरो एकी देत नाही ||| काय उणे मज 
येथे ठेविलिये ठायी | पोटा आलों तपासूनियां समर्थ ||३|| 
तुका म्हणे अवघी आवरिली वासना | आता नारायणा 
दुसरियांपासुनी ||४|| परि हे अनावर आवरितां आवडी ।। 


४९ तुजसवे आम्ही अनुसरलो अबळा । नको अंगी कळा 
राहो हरि होन देऊं |१|| सासुरवासा भितो जीव ओढे 
तुजपाशी। आतां दोहीविशीलज्जा राखे आमुची ॥धु॥ न 
कळता संग झाला सहज खेळतां । प्रवर्तली चिंता 
मागिलाची यावरी ||३|| तुका म्हणे असतां जैसे तेसे बरवें 
| वचन या भाव वेचूनियां बिनटलों ||४|| सासुरवासा 
भितो जीव ओढे तुजपाशी ।।धृ।।...... 

५० कामें नेले चित्त नेदी अवलोकूं मुख । बहु वाटे दुःख 
फु्टो पाहे हृदय ।॥१॥। कां गा सासुरवासी मज केलें 
भगवंता । आपुलिया सत्ता स्वाधीनता ते नाहीं ।।ध॒।। 
प्रभातेसी वाटें तुमच्या यावे दर्शना । येथे न चले चोरी 


उरली राहे वासना ||३|| येथें अवघे वायां गेलें दिसती 
सायास । तुका म्हणे नाश दिस झाल्या वैचाचा ||४|| कां 
गा सासुरवासी मज केलें भगवंता | धृ || ...... 


५१ आतां कोठे धावें मन । तुझे चरण देखिलिया ||१|| 
भाग गेला शीण गेला। अवघा झाला आनंदु ||| प्रेमरसे 
बैसली मिठी । आवडी लाठी मुखासी ||३|| तुका म्हणे 
आम्हां जोगें । विठ्ठल घोंगे खरें माप ||४|| भाग गेला शीण 
गेला ॥धृ॥ 


॥ भजन - जय जय विठोबा रखुमाई || 
पुजेची ओळ 


५२ ज्ञानियांचा गुरू राजा महाराव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हां 
ऐसे |१|॥| मज पामरा हे काय थोरपण । पायीची वाहाण 
पाय बरी ॥धृ॥ ब्रह्मादिक जेथे तुम्हा ओळंगणे | इतर 
तुळणे काय पुढे ||३|| तुका म्हणे नेणें युक्तीची ते खोली | 
म्हणोनि ठेविली पायी डोई ||४|| मज पामरा हे काय 
थोरपण ।।।...... 


५3 जयाचिये द्वारी सोन्याचा पिंपळ | अंगी ऐसें बळ रेडा 
बोले |१|| करील ते काय नोहे महाराज। परि पाहे बीज 
शुद्ध अंगी ।।धृ।। जयाने घातली मुक्तीची गवांदी। 
मेळविली मांदी वैष्णवांची ||३|| तुका म्हणे तेथे सुखा 
काय उणे [राहे समाधानें चित्ताचिया ||४|| करील ते काय 
नव्हे महाराज ।।धृ।1..... 


५४ श्रीपंढरीझा पतित पावना एक विज्ञापना पायांपाशी || 
१|| अनाथा जीवांचा तूं काज कैवारी ऐसी चराचरी 
ब्रीदाबळी ||ध|| न सांगतां कहें अंतरीचे गुज। आतां तुझी 
लाज तुज देवां |३|| आळिकर त्याचें करिसी समाधान | 
अभयाचे दान देऊनिया ||४|| तुका म्हणे तूंची खेळे दोन्ही 
ठाई | नसेल तो देई धीर मना ||५|| अनाथा जीवांचा तूं 
काज कैवारी ॥धृ॥ 

५५ अगा ये उदारा अगा विश्वंभरा रखुमाईच्या वरा 
पांडुरंगा ||१|| अगा सर्वोत्तमा अगा कृष्णा रामा । अगा 
मेघ: इयामा विश्वजनित्या ||धृ|| अगा कृपावंता जीवन तूं 
दाता । अगा सर्व सत्ता धरतिया ||३|| अगा सर्व जाणा 
अगा नारायणा । करुणावचना चित्त द्यावें |४|| तुका म्हणे 


नाही अधिकार तैसी। सरती पायांपाशी केली मागे |५|| 
अगा सर्वोत्तमा अगा कृष्णा रामा |||..... 


५६ नोहे दास खरा । परि हा झालासे डांगोरा ||१|| यासी 
काय करूं आतां । तूं सकळ जाणतां । नाहीं पुण्य गांठी 
जें हें वेचू कोणासाठी ||३|| तुका म्हणे कां उपाधि 
वाढविली कपानिधी ||४|| यासी काय करूं आतां ।। 


५७ ठांखचक्रगदाधरु। कासे सुरंग पितांबरू | चरणी 
ब्रीदाचा तोडरु |असुरावरी काढितसे ||१|| बरवा बरवा 
केशवराज | गरूडवाहन चतुर्भुज। कंठी कौस्तुभ झळके 
बीज | मेघड्याम देखोनि ||ध|| करी सृष्टीची रचना । नाभी 
जन्म चतुरानना। जग हे वाखाणी मदना ते लेकरू तयाचे 
|३॥| कमळा विलासली पायी आर्त तुळसीचे ठायीं । 
ब्रह्मादिका अवसरू नाही | तो येशोदे वोसंगा ||४|| उपमा 
द्यावी कवणे अंगा| चरणी जन्मली पै गंगा | सोळा सहस्र 
रमा संभोगा । नित्य न पुरती कामिनी ||५|| आधिष्ठान 
गोदातीरी। क्रद्धिसिद्धि तिष्ठती द्वारी । भानुदास पूजा 


करी । वाक्‌ पुष्पे अनुपम्य ||६|| बरवा घरवा केशवराज 
॥॥। 

५८ समर्पिली वाणी । पांडुरंगी घेते धणी ।।१।। पूजा 
होती मुक्ताफळी । रस ओवीया मंगळी ||| धार अखंडित 
। ओघ चालियेला नित्य ||३|| पूर्णाहिति जीव। तुका घेऊनि 
ठेला भाव ||४|| पुजा होती मुक्ताफळी ।। ६ | ..... 

५९ येथुनियां ठाव । अवघे लक्षावाचे भाव ||१|| उंच 
देवाचे चरण । तेथे झाले अधिष्ठान ।।धृ।। आघातावेगळा 
असे ठाव हा निराळा ||३|| तुका म्हणे स्थळ |धरून 
राहिलों अचळ ||४|| उंच देवाचे चरण । तेथें झाले 
अधिष्ठान | ध॒ | 

६० स्वामीचे हे देणें । येथें पावलो दर्शने ||१|| करू 
आवडीनें वाद तुमच्या सुखाचा संवाद ।।धृ॥| कळावया 
वर्म हा तो पायाचाचि धर्म ||३|| तुका म्हण सिद्धी हेचि 
पावविली बुद्धी |४|| करु आवडीने वाद ।।धृ।1.. 

६१ कासयानें पूजा करूं केशीराजा। हाचि संदेह माझा 
फेडीं आतां ।।धृ।। उदके न्हाणू तरी स्वरूप तें तुझें । तेथे 
काय माझें वेंचे देवा ||२|| गंधाचा सुगंध पुष्पांचा परिमळ 


। तेथे मी दुर्बळ काय करूं ||३|| फळदाता तूंच तांबोल 
अक्षता। तेथे काय आतां वाहों तुज ||४|| वाहूं दक्षिणा तरी 
धातु नारायण । ब्रह्म तेंचि अन्न दुजे कायी ||५|| गाता तूं 
ऊकार टाळी नादेश्वर । नाचावया थार नाहीं कोठें |६|| 
तुका म्हणे मज अवघे तुझें नाम | धूप दीप रामकृष्ण हरि 
||७|॥| कासवानें पूजा करूं केशीराजा ।। धृ ।1..... 

६२ ज्याची खरी सेवा | त्याच्या भय काय जीवा ॥१॥ 
करितां स्वामीसवे वाद। अधिक अधिक आनंद ||| 
असावा तो धर्म मग साहों जाते वर्म ||३||वदे वाग्देवी तुका 
विठ्ठली गौरवी ||४|| करितां स्वामीसवे वाद ।।धृ।।...... 
६३ आम्हां हरीच्या दासा कांहीं | भय नाहीं त्र्यैलोकीं ||१|| 
देव उभा मागे पुढें उगवी कोई संकट ||ध|| जैसा केला 
तैसा होय। धांवे सोय धरोनी ||३|| तुका म्हणे अस सुखे 
गाऊं मुखें विठोबा ||४|| देव उभा मागे पुढें || धृ ।1..... 
६४ सेवा ते आवडी उच्चारावें नाम। भेदाभेद काम 
निवारोनि ||१|| नलगे हालावें चालावें बाहेरी । अवघेंचि 
घरी बैसलिया ||| देवाचींच नाम देवाचिये शिरी । सर्व 
अळंकारी समर्पावी |३|| तुका म्हणे होय भावेंचि संतोषी | 


वसे नामापाश्ी आपुलिया |४|| नलगे हालावे चालायें 
बाहेरी ।।धृ।1.... 


६५ नाम गाऊं नाम ध्याऊं । नाम विठोबासी वाहूं ।।१।| 
आम्ही दैवाचे दैवाचे । दास पंढरीरायाचे ||ध|| टाळ दिंडी 
घेऊनि हातीं । विठ्ठल नामगाऊं प्रीति ॥ ३ नामा म्हणे 
लाखोली सदा | अनंत नामें वाहू गोविंदा ||४|| आम्ही 
दैवाचे दैवांचे ।|।धृ।।...... 


६६ अवघ्या उपचारा । एक मनचि दातारा ||१|| घ्यावी 
घ्यावी माझी सेवा। दीन दुर्बळाची देवा ||[ध|| अवघियाचा 
ठाव पायांवरी जीव भाव ||३|| चित्तार्चे आसन | तुका 
करितों कीर्तन ||४|| घ्यावी घ्यावी माझी सेवा ॥धृ॥ 


॥ भजन जय जय विठोबा रखुमाई || 
भुपाळ्या 


६७ चित्ती तुझे पाय डोळा रूपाचे ध्यान | अखंड मुखी 
नाम तुमचे वर्णावि गुण || १|| हेंचि एक तुम्हां देवा मागणे 


दातारा । उचित तें करा माझा भाव जाणोनि | || 
खुंटली जाणीव माझे बोलणे आता । कळों यावी तैसी 
करा बाळाची चिंता ||३|| तुका म्हणे आता नको देऊ 
अंतर न कळे पुढे काय बोलू विचार ||४||हेचि एक तुम्हां 
देवा मागणे दातारा ॥धृ॥...... 

६८ वाट पाहें चाहे निढळी ठेवूनियां हात | पंढरीचे वाटे 
दृष्टी लागलेसें चित्त |१|| कर्ड येता देखेन माझा मायबाप | 
घटिका बोटे दिवस लेखी धरोनिया माप ॥धृ॥ डावा डोळा 
तवे उजवी स्फुरतसे बाहे। मन उतावीळ भाव सांडोनिया 
देहे |३|| मुख शोज गोड चित्तीं नलगे आणिक । नाठवे 
परदार तहान पळाली भूक ॥४॥ तुका म्हणे धन्य ऐसा 
दिवस तो कोण | पंढरीचे वाटे येता मूळ देखेन ||५|| कई 
येता देखेन माझा मायबाप || 


६९ पडले दुर देशी मज आठवे मानसी | नको नको हा 
वियोग कष्ट होताती जीवासी ||१|| दिन तैसी रजनी झाली 
गे माये। अवस्था लाऊन गेला अझूनिकांन ये ।।धृ।। 
गरुडवाहना गंभीरा येई गा दातारा । बापरखुमादेवीवर 
श्रीविठ्ठला |३||दिन तैसी रजनी झाली गे माये |ध||..... 


७०येतियासी पुसे जातिया धाडी निरोप | पंढरपुरी आहे 
माझा मायबाप ||१|| पेई वो येई वो विठाबाई माऊली ये । 
निढळावरी कर ठेवूनि वाट मी पाहे ॥धृ॥ पिवळा पितांबर 
गगनी झळकला । गरुडावरी बैसोनि माझा कैवारी आला 
|३|| विठोबाचे राज्य आम्हा नित्य दिवाळी विष्णूदास 
नामा जीवेभावे ओवाळी |४||येई वो येई वो विठाबाई 
माऊली ये || धृ || 


७१ धन्य आजि दिन झाले संताचे दर्डान |१|| झाली पापा 
तापा तुटी । दैन्य गेले उठावठी ।।धृ।। झाले समाधान 
पायी विसावले मन ||३|| तुका म्हणे आले घरा । तोचि 
दिवाळी दसरा ||४|| झाली पापा तापा तुटी ।।धृ।1........ 


७२ पंढरीसी जावे ऐसे माझे मनी |विठाई जननी भेटे 
केव्हां ॥१॥ नलगे त्या सुखाचा सोहळा | लागें मज 
ज्वाळा अग्निचिया ।।धृ।। तुका म्हणे त्याचे पाहिलिया 
पाय। मग दुःख जाय सर्व माझे ||३|| नलगे त्यांविण 
सुखाचा सोहळा ||६|| 


७३ संपदा सोहळा नावडे मनाला | करिते टकळा 
पंढरीचा ||१|| जावें पंढरीसी आवडे मानसी | कधी 


एकादशी आषाढी हे||धृ|| तुका म्हणे ऐसे आर्त ज्याचे | 
मनी त्याची चक्रपाणी वाट पाहे ||३|| जावें पंढरीसी 
आवडे मनासी |||..... 


७४ आर्त माझे पोटी दिवस लेखी बोटी। प्राण धरोनि कंठी 
वाट पाहे |॥१|| भेटसी केधवा माझिया जिवलगा येईगा 
पांडुरंगा मायबापा ॥धु॥ चित्त निरंतर मार्झे महाद्वारी 
अखंड पंढरी हृदयी वसे ||३|| कटी कर विटे समचरण 
साजिरें। देखावया झुरे मन माझें ॥४॥ श्रीमुख साजिरे 
कुंडले गोमटी |तेथे माझी दृष्टी बैसलीसे ||५|| आसुवे 
दाटली उभारूनी बाहें। नामा वाट पाहे रात्रंदिवस ||६|| 
भेटसी केधवा माझिया जिवलगा ॥धृ॥..... ।। 

भजन जय जय विठोबा रखुमाई ।। - 

टिप यानंतर मुका,बहिरा,वासुदेव,जोगी,आंधळे, 
पांगुळ,गौळणी,वाराचे अभंग,नाद| इ. 


